नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ सप्टेंबर,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/ ३८६८/ २०१९, दि.२४/ ०७/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नतत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 


quad 
प्रस्तावित रस्त्याचे रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
अ.क्र नांव क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 

मेशी बाबावाडी इजिमा ०/०० ते ६/५०० | ३९.८०० | प्रमुख जिल्हा 
पिंपळगांव वाखारी ।क्रमांक-११ | ६.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१६६ 
भिळवाड कापशी ।रा.मा.२२ । ६/५० 
वडाळे वाजगांव ते १०/५०० 
भऊर खामखेडा ते ओव्हरलॅप लांबी- 
राज्यमार्ग क्र.२७ ला ४.०० 
मिळणारा रस्ता. इजिमा १०/५०० 

क्रमांक-१० | ते १४/०० 

३.५००कि.मी. 

इजिमा १४/००ते 

क्रमांक- २२/१०० 

२०४ ८.१०० कि.मी. 

ग्रामा २२/१००ते २४/३०८ 

क्रमांक-३ ।२.२० कि.मी. 

ग्रामा २४/३००ते २५/८०१ 

क्रमांक-३० | 9.400 कि.मी. 

ग्रामा २५/८००ते २८/८०१ 

क्रमांक-१५ | ३.०० कि.मी. 

ग्रामा २८/८००ते ३३/३० 

क्रमांक-२ ।३.५०० कि.मी. 

इजिमा ३२/३००ते 

क्रमांक-१० | ४३/८०० 

११.५००कि.मी. 
एकूण ३९.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३९.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४१२०.३६--३९.८००) म्हणजेच ४१६०.१६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३५/नियोजन-२ 


एकूण लांबीत २५.६०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२०३९.७३-२५.६००) म्हणजेच 
२०१४.१३ कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०.२०० 
कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (१०६१३.३५-१०.२००) म्हणजेच १०६०३.१५ कि.मी. 
इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१090॥.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९११११३३३९९५१८ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa ५ h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ry is 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi Nn a ya kra (0 Pp a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.09.11 11:44:55 +05'30" 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२)विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

४)जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६)कार्यकारी अभियंता, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कळवण. 

७)संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८)रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


